वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण, सिमांकन व जमाबंदी या 
योजनेत्तर योजनेखाळी १८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२३/प्र.क्र.9१/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३. 
पहा :- 
१) महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दिनांक १३.०९.२०१९ व 
दिनांक २१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक एस-१०/२०२२/प्र.क्र.६०/फ-३, दिनांक १४.०३.२०२२ व 
दिनांक ३०.०८.२०२२. 
3) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.०२.२०२३. 
४) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/ 
योजनेत्तर /प्र.क्र.२०/२२-२३/२२०; दिनांक ३.०२.२०२३. 
शासन निर्णय : 
वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण, सिमांकन व जमाबंदी या योजनेत्तर योजनेखालील १८ अस्थायी पदे दिनांक 
२८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 
२. वन विभागातील पदांच्या आढाव्याअंती संदर्भ क्र. १ च्या दिनांक १३.०९.२०१९ व दिनांक २१.०९.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या सुधारित आकृती बंधातील २६५७३ पदांमध्ये सदर योजनेतंर्गत सदर 
१८ अस्थायी पदांचा समावेश आहे. त्यानुषंगाने खाळील विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविळेल्या १८ अस्थायी पदांना 
आता दिनांक २८.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ४ अन्वये विनंती केली आहे. 
विवरणपत्र अ 


पदांचा वृत्तनिहाय तपशील 


शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२३/प्र.क्र.७१/फ-३ 


३. वित्त विभागाच्या दिनांक ८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त 
अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 
उक्त विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार १८ अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ या 
कालावधीकरिता खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ) सदर १८ अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत. 
ब) सदर १८ अस्थायी पदे भूमी अभिलेख कार्यालयातील असून ती वन विभागातील पदांच्या 
आढाव्याअंती संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या आकृतीबंधातील पदांमध्ये 
समाविष्ट असणे आवश्‍यक आहे. 


४. या पदावर होणारा खर्च प्रधान शिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ 
वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती (०१) (०२) वनांचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (२४०६ ०१०२) या लेखाशिर्षा 
खाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर होणाऱ्या अनूदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२४१४०९५९३४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


APARNA SUHAS ° 
UPASANI 
(अपर्णा उपासनी) 
कार्यासन अधिकारी 

महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई. 

५. मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे/ पुणे/ नागपूर/औरंगाबाद. 

६. वनजमाबंदी अधिकारी, भोर /औरंगाबाद/कोंकण, नागपूर. 

७. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा) / (लेख व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा) / (लेख व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
९. नियोजन विभाग, (योजना-१४), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०.वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१२.फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

१३. निवडनस्ती, फ-३ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


